एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता आर्थिक 
वर्ष २०१९-२०२० साठी यशदा, पुणे या संस्थेस अनुदान 
वितरित करण्याबाबत (पहिला हफ्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीयुडी-०७१९/प्र.क्र.१०/सीपीटीपी-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दि.०९.०७.२०१९ 
वाचा :- १) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ , दि.०१/०४/२०१९. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक टिआरएन-२०१३/ प्र.क्र ८४/१३/ १२-अ/१८-ब 
दि. ०८.०८.२०१४. 

३) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.बजेट२०१९-२०/१२/सीपीटीपी प्रज्ञा, दि.२९/०४/२०१९. 
४) यशादा,पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.१३४/सीपीटीपी-४/पु.प्र/२०१९ दि.०१.०७.२०१९. 


प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये सरळसेवेने 
नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम - ४ मधीळ तुकडीचे पुनर्विलोकन / उजळणी प्रशिक्षण दि. १७.०६.२०१९ ते दि. ३०.०६.२०१९ या 
कालावधीत यशांवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे आयोजित करण्यात आले 
असून या टप्प्याच्या प्रशिक्षणासाठी झालेला खर्च भागविण्याकरिता Barat या संस्थेस रु.३३,३२,०००/- 
(रू. तेहत्तीस लाख बत्तीस हजार फक्त) इतके अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 
विचारांती, सदर शासन निर्णयान्वये यशंवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या 
संस्थेस “ए-४, २०७०, इतर प्रशासकीय सेवा 00-003 प्रशिक्षण (००)(१२) यशदा, पुणे या संस्थेस एकत्रित 
परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान(अनिवार्य) (२०७० ०८७१) ३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेतर )”या ळेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पहिल्या हपफ्त्याप्रित्यर्थ रु.३३,३२,०००/- 
(रू. तेहत्तीस लाख बत्तीस हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास पुढील अटी व शातींच्या अधीन 
राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ) यडांवतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने प्रत्यक्ष झालेल्या 
खर्चाइतकीच रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्याची दक्षता घ्यावी. 
आ)सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर ती 
काढण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली 
गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत 
शासनास सादर करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-०७१९/प्र.क्र.१०/सीपीटीपी-अ 


इ) सन २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 
ई) वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र यशदा, पुणे या संस्थेने 
महालेखापाल, लेखापरीक्षा, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला सादर करावे. 


२. यड्ववंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने उपरोक्त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
यांना राहतील व त्याकरिता यडादा त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

३. यडवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व संवितरण 
अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम रु.३३,३२,०००/- 
(रू. तेहत्तीस लाख बत्तीस हजार फक्त) आहरित करावी. 

8. सदर ane निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०९१२५९५०३८०७ असा आहे. सदर आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Arati Shankar Desai 
A h k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
fa | 7 a Nn a [ Depart ‘alCode= 32, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ef2d654ac80fbb94f45fef63 5ddbb5b5e9301a3a70a4f4298a5 2a5fd 
‘ 8bef5f42, 

serialNumber=49bc5a99b724c201 8fcd117798aebf1 146777ecb321b7b453 

D e ५ a | 09e97b033f098b8, cn=Arati Shankar Desai 
Date: 2019.07.09 15:19:30 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

४. संचालक, सीपीटीपी,यशादा,पुणे 

५. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

६. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई 

७. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

८. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्रालय, मुंबई 

९. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 

१०.निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


